शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना 
संगणक/लॅपटॉप/टॅबलेट/आयपॅड 
पुरविण्याबाबत..... 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक : मातंस ३८१४/प्र.क्र.१७४/३९ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: २४ डिसेंबर, २०१९ 


वाचा- शा. नि. क्र. मातंस ३८१४/प्र.क्र.१७४/३९, दि. २४.०२.२०१५ 


शासन शुध्दिपत्रक - 


महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत असलेले भारतीय सेवेतील सनदी अधिकारी (IAS), भारतीय सेवेतील 
पोलीस अधिकारी (PS), भारतीय सेवेतील वन अधिकारी (FS) यांना गरजेनुसार ई-गव्हर्नन्स 
चालनाकरीता लॅपटॉप/आयपॅड/टॅबलेट पुरवठा माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या आर्थिक तरतूदीतून मंजूर 
करण्याचा निर्णय उपरोक्‍त वाचा येथीळ शासन निर्णय क्रमांक मातंस ३८१४/प्र.क्र.१७४/३९, 
दि. २४.०२.२०१५ अन्वये निर्गमित करण्यात आला आहे. 


२. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद १ खालील प्रमाणे वाचण्यात यावा. 


" महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत असलेल्या भारतीय सेवेतील सनदी अधिकारी (IAS), भारतीय 
सेवेतील पोलीस अधिकारी (IPS), भारतीय सेवेतील वन अधिकारी (IFS) यांना गरजेनुसार ई-गव्हर्नन्स 
चालनाकरीता लॅपटॉप/आयपॅड/टॅबलेट पुरवठा माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या आर्थिक तरतूदीतून मंजूर 
करण्यात यावा. मागणीकर्त्या अधिकाऱ्याच्या वर्तमान कार्यालयाने लॅपटॉप / आयपॅड / टॅबलेट यांपैकी 
कोणत्याही एका मिडरेंज (Mid Range) विनिर्देशापर्यंतच्या आधूनिक उपकरणाची खरेदी झासनाच्या 
विहीत पध्दती व प्रचळीत नियमांनुसार करण्यात यावी. विशिष्ट उपयोजनार्थ व अत्यावयक असल्यासच 
फक्‍त हाय एंड उपकरणाची खरेदी करण्यात यावी. सदर खरेदी रू. ८५०००/- या कमाल मर्यादेत असावी. 
खरेदी पश्चात संबंधित कार्यालयास प्रत्यक्ष खर्चाएवढा निधी हस्तांतरीत करण्यात येईल." 


३. सदर झासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून याचा संकेतांक २०१९१२२४१४५१०८२१११ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Dilip २0०9॥१९0१यणणलळ 


.2089७१4*ती0891802710०501074983106920619128 


£5f7e4afef961b: 


Deshmukh पण iro 
(दि.प्र.देशमुख) 
अवर सचिव (मातो 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
४. सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः मातंस ३८१४/प्र.क्र.१७४/३९ 


५. प्रबंधक, मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने) 

६. प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने) 

७. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग (पत्राने) 

८. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

९. सचिव, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई (पत्राने), 

१०. सचिव, महाराष्ट्र विधान परिषद, मुंबई (पत्राने), 

११. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा), मुंबई 

१३. महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
१४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा ), नागपूर 

१५. अधिदान व लेख अधिकारी, मुंबई 

१६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७. मुख लेखा परीक्षक (निवासी लेखे), कोकण भवन, नवी मुंबई, 
१८.सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१९.सर्व जिल्हाधिकारी 

२०.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
२१.सा.प्र.वि. कार्यासन-३९ 

२२.सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

२३. निरनिराळया मंत्रालयीन विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख 


पृष्ठ २ पैकी २ 


